वर्ष ९ , अंक ५ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 

शुक्रवार , जानेवारी १३ , २०२३ / पौष २३ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये २३.०० 


अनुक्रमणिका 

सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८. - महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची 
नियुक्ती अधिनियम , २०२२ यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . 


दिनांक १२ जानेवारी २०२३ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे : 


भाग चार - ८-१ 


सतिश वाघोले , 

प्रभारी सचिव ( विधि विधान ) , 


सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८ . 

( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १३ जानेवारी २०२३ 
रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 


महाराष्ट्र शासन , 

विधि व न्याय विभाग . 


महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती अधिनियम , 
२०२२ यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . 


( १ ) 


२०२२ चा 

ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या 
महा . ४५. उमेदवारांची नियुक्ती अधिनियम , २०२२ यामध्ये सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या 
त्र्याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


पृष्ठे 

१-५ 


१. या अधिनियमास , महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती संक्षिप्त नाव . 
( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ , असे म्हणावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जानेवारी १३ , २०२३ / पौष २३ , शके १ ९ ४४ 

सन २०२२ चा 

२. महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती अधिनियम , २०२२ २०२२ चा 
महाराष्ट्र यास जोडलेल्या अनुसूची ऐवजी , पुढील अनुसूची दाखल करण्यात येईल : 

महा . ४५ . 

अधिनियम क्रमांक 


२ 


४५ याच्या 

अनुसूची ऐवजी 
नवीन अनुसूची 
दाखल करणे . 


अ.क्र . 


विभागाचे नाव 


१ सामान्य प्रशासन विभाग 


२ महसूल व वने विभाग 


३ कृषी , पशुसंवर्धन , 
दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग . 
वित्त विभाग 


ग्राम विकास विभाग 


' अनुसूची 
( कलमे ३ व ४ पहा ) 

संवर्ग 


( एक ) कक्ष अधिकारी 

( दोन ) लिपिक - नि - टंकलेखक 

( एक ) उप जिल्हाधिकारी 

( दोन ) तहसीलदार 

( तीन ) उप अधीक्षक 

( चार ) नायब तहसीलदार 

( पाच ) वनरक्षक 

( सहा ) लिपिक 

( सात ) तलाठी 

( आठ ) गट ' क ' पदे श्रेणी ४ 

( नऊ ) शिपाई 

( दहा ) पहारेकरी 

( एक ) कृषी सहायक 


( एक ) राज्य सहायक कर आयुक्त 

( दोन ) राज्य कर निरीक्षक 

( तीन ) लेखा लिपिक 

( चार ) कनिष्ठ परीक्षक 

( पाच ) कर सहायक 

( एक ) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / 

गट विकास अधिकारी 


( दोन ) सहायक गट विकास अधिकारी 

( तीन ) वरिष्ठ सहायक ( लेखा ) 

( चार ) आरोग्य सेवक ( पुरुष ) 
( पाच ) ग्रामसेवक 

( सहा ) कंत्राटी ग्रामसेवक 

( सात ) आरोग्य सेवक ( स्त्री ) 


गट 


क 


अ 

अ 


te 


ब 


क 


क 

क 


क 


ड 


क 


अ 


ब 


क 


क 


क 


अ 


ब 


क 

क 


क 


क 

क 


पदांची 
संख्या 

६ 


१२ 

३ 

१८ 


२५ 

१५ 

६ 

३५ 

१२ 

१३ 


१ 

७१ 


१३ 

२ 

१ 

२० 


१ 


२ 


२० 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जानेवारी १३ , २०२३ / पौष २३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 
( ३ ) 


( २ ) 


६ नगरविकास विभाग 


भाग चार - ८-२ 


( आठ ) कनिष्ठ अभियंता 

सूक्ष्म सिंचन 

( नऊ ) स्थापत्य अभियांत्रिकी 

सहायक 


( दहा ) कनिष्ठ स्थापत्य अभियंता 

( जलसिंचन ) 


( अकरा ) कनिष्ठ अभियंता 


( ग्रामीण पाणीपुरवठा ) 


( बारा ) पशुधन पर्यवेक्षक 

( तेरा ) कनिष्ठ सहायक ( लेखा ) 

( चौदा ) औषधनिर्माता 

( पंधरा ) कनिष्ठ सहायक ( मंत्रा ) 
( सोळा ) विस्तार अधिकारी ( कृषि ) 
( सतरा ) पर्यवेक्षक ( स्त्री ) 

( अठरा ) चपराशी 


( एक ) पशुवैद्यकीय अधिकारी 
( दोन ) सहयोगी प्राध्यापक 

( प्रसुतीशास्त्र व स्त्रीरोगतज्ज्ञ ) 
( तीन ) सहायक प्राध्यापक ( भूलतज्ज्ञ ) 
( चार ) कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य ) 
( पाच ) दुय्यम अभियंता ( स्थापत्य ) 
( सहा ) दुय्यम अभियंता 

( यांत्रिकी व विद्युत ) 
( सात ) जन्म नोंदणी कारकून / 

मृत्यू नोंदणी कारकून / 
नोटीस कारकून 


( आठ ) शाखा अभियंता 

( नऊ ) कनिष्ठ अभियंता 

( दहा ) कनिष्ठ अभियंता 


( संकेतन व दूरसंचारण- II ) 


( अकरा ) कनिष्ठ अभियंता 

( भांडार ) 

( बारा ) स्थानक नियंत्रक 

( तेरा ) सुरक्षा पर्यवेक्षक- II 

( चौदा ) तंत्रज्ञ स्थापत्य- II 


( ४ ) 


क 


क 


क 


क 


क 


क 


क 


क 


Ish 


क 


ड 


अ 


अ 


अ 


le 


ब 


क 


ब 

क 

क 


क 


क 

क 

क 


( ५ ) 


१ 


१५ 


१ 


१ 


४ 


१ 


४ 


१ 

१ 

१ 

२५ 


१ 


१ 


२ 

१ 


९ 


१ 

१ 

१ 

१ 


१ 


१ 

१ 


x 


( १ ) 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जानेवारी १३ , २०२३ / पौष २३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 
( ३ ) 


( २ ) 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार 
विभाग . 


महाराष्ट्र औद्योगिक 

विकास महामंडळ . 


महानिर्मिती 

महावितरण 


( पंधरा ) तंत्रज्ञ ( आपत्कालीन व परिरक्षण ) 
( सोळा ) तंत्रज्ञ ( आपत्कालीन व परिरक्षण ) - II 

( सतरा ) तंत्रज्ञ- I 

( अठरा ) तंत्रज्ञ ( संकेतन व दूरसंचारण ) - II 

( एकोणीस ) तंत्रज्ञ- II 

( वीस ) मदतनीस 

( एक ) उद्योग उप संचालक ( तांत्रिक ) 

( दोन ) उद्योग अधिकारी 

( तीन ) कार्यकारी अभियंता 


( चार ) उप अभियंता 

( पाच ) कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य ) 


( सहा ) उप अभियंता ( विद्युत व 
यांत्रिकी ) 

( सात ) सहायक 

( आठ ) तंत्रज्ञ- III 

( नऊ ) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता 

( स्थापत्य ) 


( दहा ) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता 

( वितरण ) 


( अकरा ) उप कार्यकारी अभियंता 

( वितरण ) 


( बारा ) उप कार्यकारी अभियंता 

( स्थापत्य ) 

( तेरा ) सहाय्यक अभियंता 

( स्थापत्य ) 


( चौदा ) कनिष्ठ अभियंता 

( स्थापत्य ) 

( पंधरा ) सहायक ( विद्युत ) 


( सोळा ) पदवीधर शिकाऊ अभियंता 

( स्थापत्य ) 


( सतरा ) पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता 

( वितरण ) 


( अठरा ) पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता 
( स्थापत्य ) 


( एकोणीस ) पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता 

( वितरण ) ( अंतर्गत अधिसूचना ) 


( वीस ) उपकेंद्र सहाय्यक 


( ४ ) 


क 

क 

क 

क 

क 

ड 


अ 


ब 


| 
ल 


a 


ब 


ब 

क 

वेतन 

गट १ 


वेतन 

गट १ 


वेतन 

गट २ 


वेतन 

गट २ 


वेतन 

गट २ 


वेतन 

गट ३ 


वेतन 

गट ४ 


क 


क 


क 


क 


( ५ ) 

१ 

२ 

१ 

९ 

१६ 

२ 

२ 

१२ 

१ 


४ 

१ 

१ 


w 


८५ 


६ 


१ 


६ 


५८२ 


४६ 


m 


५ 


३०१ 


( १ ) 

८ 


९ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जानेवारी १३ , २०२३ / पौष २३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- समाप्त 
( ३ ) 


( २ ) 

आदिवासी विकास विभाग 


सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग . 


गृह विभाग 


राज्य उत्पादन शुल्क 


शालेय शिक्षण विभाग 


११ 

१२ वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधिद्रव्ये विभाग 


( एक ) अधीक्षक ( स्त्री ) 

( दोन ) सहायक प्रकल्प अधिकारी / 

सांख्यिकी अधिकारी / 


प्रशासकीय अधिकारी / 

संशोधन अधिकारी / गृह / 
प्रबंधक 


( एक ) स्थापत्य अभियांत्रिकी 

सहायक 


( दोन ) कनिष्ठ स्थापत्य अभियंता 

( तीन ) कनिष्ठ लिपिक 

( चार ) कनिष्ठ लिपिक - टंकलेखक 

( पाच ) वाहनचालक 

( सहा ) खानसामा 

( सात ) मैलमजूर 

( आठ ) चौकीदार 


( नऊ ) शिपाई 

( एक ) पोलीस उप अधीक्षक / 


सहायक पोलीस आयुक्त 


( दोन ) सहायक प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी 

( तीन ) सहायक आयुक्त 

( चार ) उप अधीक्षक 

( पाच ) दुय्यम निरीक्षक 

( एक ) उप शिक्षण अधिकारी 
( एक ) वरिष्ठ लिपिक 


एकूण 


( ४ ) 


क 


ब 


te 


क 


क 


क 


ड 


ड 


ड 


ड 


अ 


e 


ब 


la 


क 


अ 


क 


( ५ ) 

१ 


४ 


M 


२ 


१ 

२ 


६ 


२ 


१२ 


२ 


१ 


४ 


१ 


१५५३. ” . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


